दि चिल्ड्रेस एड सोसायटी, मुंबई संदर्भातील 
विषय आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांच्याकडे हस्तांतरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: चिएसो-२०१७/प्र.क्र. ११४/कार्या-८ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक-२० फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक: चिएसो-२०१७/प्र.क्र. ११४/कार्या-८, दिनांक ६ जुले, २०१७ 


प्रस्तावना :- 

दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या अखत्यारितील जागा व अन्य अडचणींच्या 
अनुषंगाने विविध संस्थांना सातत्याने भेटी देणे, संस्थेच्या प्रस्तावित विकासाच्या अनुषंगाने 
संबंधित इतर प्राधिकरणांशी संपर्क ठेवून वेळोवेळी बैठकांसाठी उपस्थित राहणे या सर्व बाबींचा 
निपटारा व्हावा यासाठी, सदर विषय हा आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांचेकडे शासन निर्णय क्रमांक: चिएसो-२०१७/प्र.क्र. ११४/कार्या-८, दिनांक ६ जुले, २०१७ वर्ग 
करण्यात आला होता. 


२. आयुक्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांच्याकडे सद्या राष्ट्रीय पोषण मिन, लाईन 
लिस्टीग तसेच आधार लिकिंग ही कामे अग्रक्रमाने प्राधान्य देऊन करावयाची असलयाने दि 
चिल्ड्रेन्स्‌ एड सोसायटी, मुंबई संस्थेच्या कामाकाजाकडे पुरेसे लक्ष देता येणे शक्य होत नाही,सबब 
सदर विषयासंदर्भातील कामकाज पुन्हा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास महाराष्ट्र राज्य पुणे 
यांच्याकडे वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय क्रमांक: चिएसो-२०१७/प्र.क्र. ११४/कार्या-८, दिनांक ६ जुले, २०१७ या शासन 
निर्णयान्वये दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई संदर्भातील सर्व बाबी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेकडे वर्ग करण्यात येत आल्याचे शासन आदेश आता या 
शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत असून, दि चिल्ड्रेन्स्‌ एड्‌ सोसायटी, मुंबई हा विषय 
बालगृहांशी संबंधित असल्याने पूर्वीप्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास पुणे यांच्या अधिनस्त 
दर्शवण्यात येत आहे. 


२. यापुढे दि चिल्ड्रे्स्‌ एड सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या अधिनस्त सर्व बालगृहांच्या 
बाबीसंदर्भात आयुक्‍त, महिला व बाल विकास पुणे पूर्वी प्रमाणे कामकाज पाहतील. संस्थेच्या 
कामकाजाबाबत आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी खाळील बाबींची दक्षता घ्यावी. 


अ) संस्थेच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांवरील अतिक्रमण व त्यावर करावयाच्या 
उपाययोजनांसंदर्भात तातडीने कार्यवाही करून वेळोवेळी शासनास अवगत करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०१७/प्र.क्र. ११४/कार्या-८ 


ब) सोसायटीच्या अन्य अडचणींच्या अनुषंगाने विविध संस्थांना सातत्याने भेटी देवून संस्थेच्या 
प्रशासकीय व आर्थिक विकासाच्या अनुषंगाने तसेच न्यायालयीन सर्व बाबींचा वेळेत निपटारा 
करावा. 

क) विविध न्यायालयीन प्रकरणांची सद्य:स्थिती जाणून घेऊन त्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही 
विहीत मुदतीत व तातडीने करण्यात यावी. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७०१/.गीकीचा8$0[॥9.90/.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२०१७१५१७६५३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 


H DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women and 
mM | a a a fa y Child Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e 
9cb6672cc02aa258b08, 


1 serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1ece461c9dfd9 
| Va a [| 679b28f98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 
Date: 2019.02.20 17:16:54 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. सचिव,महिला व बाल विकास यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई-३२. 
MYA AST व बाल विकास, पुणे. 

आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास, 

मुख्याधिकारी, दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई 

. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर जिल्हा. 
निवडनस्ती (कार्यासन-८), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय 


Cc AW AD -5 


o~ 
ae 
. 


one ७७ & 


पृष्ठ २ पैकी 2 


